अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील २ विभाग व ११ 
उपविभागातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९/१२/२०१९ 


पहावे:- १. शासन निर्णय क्र.मुदतवाढ २०१९/३९६/प्र.क्र.११८/मो.प्र.-२, दिनांक ०६/०६/२०१९ 
२. अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.३२६६/आस्था-३/नापामं/ 
धा.क्र.०५/२०१९,दि. २६/०९/२०१९ 
३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.११/०९/२०१९. 
४. पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय, क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२)/आ(प्र.शि.), दि.०६/०२/२००३. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन wy येथील शासन निर्णय अन्वये पाटबंधारे विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय 


आस्थापनेचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, 


नागपूर तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाळीळ कार्यकारी अभियंता, निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग, वर्धा व कार्यकारी 


अभियंता, निम्न वर्धा कालवे विभाग, वर्धा व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८९ तसेच 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १९ पदांना संदर्भीय क्रमांक १ अन्वये दिनांक ०१.०३.२०१९ ते 


३०.०९.२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. संदर्भ क्रमांक ३ चे वित्त विभागाचे शासन 


निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच 


यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 


आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक 


२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय :- 
आता संदर्भीय क्रमांक २ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या विवरणपत्र १ व २ मध्ये 


दर्शविल्यानुसार उपरोक्‍त कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८९ तसेच रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १६ पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मंजुरी 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 


उपरोक्त मुदतवाढ खालील अटींचे अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


२) ही पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 


३) यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करण्यात यावेत. 


४) सदर पदे पुढे चालु ठेवणे आवश्‍यक आहे. 


५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह जे त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत तसेच रुपांतरीत 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकासह सादर करण्यात यावेत. 


नियत अस्थयी आस्थापनेवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाञ्ीर्ष ४७०१, मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च- (८०- सर्वसाधारण (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली BTA (वेतन), (०४)(०२) 


विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंडादान (अनिवार्य) (संगणक संकेतांक ४७०१ आय 


१७१(दत्तमत)” तसेच रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्र. “आय-५, मुख्य Say 


४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भागभांडवली अंशदान (०२)(०२)विदर्भ 


पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) (दत्तमत)” 


याळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा 


हे आदेश वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ११/०९/२०१९ 


नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०९१५२११५७०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 


Abhay Keshaorao nen a 


tment, postalCode=400032, st=M; १, 
2.5.4.20572462९458957८2०055428009004138865139746 


Yedsikar oe 
(अभय येडसीकर) 
सोबत:- विवरणपत्र १ व विवरणपत्र २ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- सहपत्रासह, 
१. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 


३. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर, 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 

६. अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 

७. अर्थ-१/आ.(प्रशि), कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मोप्र-(२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१९/१६६२/प्र.क. ४५६/मोप्र-२, दि. ०९/१२/२०१९ चे सहपत्र 
नियत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण २८९ पदे (०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२०) 


विवरणपत्र 2 
अ.क्र. | कार्यालयाचे art पदनाम एकूण पद संख्या 

Za २ 3 v 
१ धीक्षक अभियंता, १ धीक्षक अभियंता १ 
नागपूर पाटबंधारे मंडळ, । २ | उपअधीक्षक अभि./सहा.अधोक्षक अभि. 2 
नागपूर ३ | सहा.अभि.श्रेणी-२/शाखा अभि/क.अ. 3 

डु Merah g 

५ | मुख्य आरेखक g 

६ | प्रथम लिपीव 

७ । वरिष्ठ लिपीव डु 

८ । कनिष्ठ लिपीव डु 

९ | संगणक १ 

१० | टंकलेखक ३ 

११ | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्नश्रेणी लघुलेखक र 

१२ | आरेखक श्रेणी-२ 

१३ |नाक ssi १ 

शड |शिपा | ३ 

१५८ |चोकोदारा 7771 | g 

१६ | वाहनचालक १ 
एकुण २८ 

२ । कार्यकारी अभियंता, निम्न | १ | कार्यकारी अभियंता 
वर्धा प्रकल्प विभाग, वर्धा | २ | उप कार्यकारी अभियंता 

३ | क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. v 

४ | विभागीय लेखापाल 

५ | प्रथम लिपीव (व 

६ | वरिष्ठ लिपीक G 

७ | कनिष्ठ fea डु 

८ | आरेखक श्रेणी १ 

९ | आरेखक श्रेणी २ 

१० | टंकलेखक ३ 

११ | भांडारपाल १ 

१२ । सहाय्यक भांडारपाल १ 

१३ | लघु टंकलेखक किंबा निम्न श्रेणी लघु लेखक Q 

१४ | संगणक १ 

१५ | वाहन चालक 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 


१६ 


नाक | 


१७ 


शिपाई 


श्ट 


।चोकोदारा 71 


“० | “८ । “० 


एकुण 


au 
9< 


२.१ 


पविभागीय अभियंता 
निम्न वर्धा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.१, धनोडी 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


ants लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


आरेखक श्रेणी ३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>०| (९, ७ |. | -८ | K] «८५७. -०| “5 


(शिपाई  173_73_|________| 


wo 
° 


।चोकोदारा  1317173_7_____| 


W|AI| »०| »०» | »/०| K] A] Ww] K]w~ 


एकुण 


“wo 
९* 


RON 


पविभागीय अभियंता, 
निम्न वर्धा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.२, धनोडी 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


आरेखक श्रेणी ३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>० | (९| 6 |. | 1 | K | aw] wv] »० 


Roe 


wo 
° 


चोकोदार 


»/० | “०७ | ८० | .८०| »०5| "<< | Dw] K] »/5 


एकुण 


“wo 
९* 


२.२ 


पविभागीय अभियंता, 
निम्न वर्धा प्रकल्प 
पनुर्वसन उपविभाग क्र.१ 
आर्वी 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


आरेखक श्रेणी ३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>०| (९ | 6 |.) | 7 | K | av] wv] »० 


(शिपाई | 


wo 
° 


।चोकोदारा 711 


»/०|। “७ | »:०| /०| »०5| K| Dw] KK] »/5 


एकुण 


Rv 


पविभागीय अभियंता, 
निम्न वर्धा प्रकल्प 
पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


ants feta 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 


शि 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


आरेखक श्रेणी ३ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


pare 


»“«० | “७ | ».० | NW! Ww] K | w” 


एकुण 


“wo 
९* 


कार्यकारी अभियंता, निम्न 
वर्धा कालवे विभाग, वर्धा 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


वभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीव 


ants feta 


कनिष्ठ लिपीव 


आरेखक 


>“9० | (९ 6 |. | CO] «K] av] AY] ww 


सहायक आरेखक 


wo 
° 


टंकलेखक 


LO 
WO 


भांडारपाल 


wo 
3) 


सहाय्यक भांडारपाल 


w 
AU 


लघु टंकलेखक किंबा निम्न श्रेणी लघु लेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाक | 


शिपाई 


pare 


“० | .८ | »/०।| »/० | »/० | »/०| »/० | ».» | “५५ | »/० Wr! ०" | .-/ | »/० | nw] ० | »/०| “० 


एकुण 


au 
4 


३.१ 


पविभागीय अभियंता, 
निम्न वर्धा कालवे 
उपविभाग क्र.१, पुलगांव 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>“०| (९ 6 |. | COC] KK] av] “७ | ww 


(शिपाई | 


wo 
° 


cat ae 


W|A|N|N!] WD] K] BD) ww] >< | w 


एकुण 


३.२ 


पविभागीय अभियंता, 
निम्न वर्धा कालवे 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 


उपविभाग क्र.२, TORT 


ants feta 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


(शिपाई | 


pare 7 


»/०। “७ | »० | »०» | NW!) "<< | BD) wo 


एकुण 


“wo 
९* 


३.२ 


पविभागीय अभियंता, 
निम्न वर्धा कालवे 
उपविभाग क्र.३, वर्धा 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


PA) ७ |. | -८ | KK} wl] av] “5 


(शिपाई | 


wo 
° 


।चोकोदारा 71 


»/० | “७ | »०| NW] »/०5| K|] A] ww] ०< | »/5 


एकुण 


“wo 
९* 


3.8 


पविभागीय अभियंता, 
निम्न वर्धा कालवे 
उपविभाग क्र.४, देवळी 
(मुख्यालय वर्धा) 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


बरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>०| (९ | ७ |.) | 7 | K | av] | »० 


(शिपाई | 


wo 
° 


pare 


LR!) “७ | »:०| ० | »०5| K| Dw] KK] wo 


एकुण 


३.५ 


लघु पाटबंधारे अन्वेषण 
(आदिवासी) उपविभाग, 
वर्धा 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.श्रे-२/शा.अ. 


ants feta 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


७, 5} ९< | "५५| -०| “5 


टंकलेखक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 


८ [शिपाः | २ 
९ | चौकोदार १ 
एकुण | ९७ 
३.६ पविभागीय अभियंता, लघु | १ | उप कार्यकारी अभियंता रि 
पाटबंधारे बांधकाम SAT | २ | क.अ./स.अ.श्रे-२/शा.अ. ¥ 
क्र.४ वर्धा ३ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक द्ध 
४ । वरिष्ठ लिपिक १ 
५ । कनिष्ठ लिपिक २ 
६ [टंकलेखक 1111 g 
७ | अनुरेखक १ 
८ | वाहन चालक g 
९ ime 11111. २ 
१० fa 7171673331 g 
'एकूण १८ 
३.७ पविभागीय अभियंता, लघु | १ | उपकार्यकारी अभियंता रि 
पाटबंधारे बांधकाम SAT २ | क.अ./स.अ.श्रे-२/शा.अ. नि 
PX, देवळी 3 | स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक fe | 
४ | वरिष्ठ लिपिक १ 
५ । कनिष्ठ लिपिक २ 
६ |टंकलेखक 11 || 8 | 
\9 AREF 1. PF 
८ | वाहन चालक 181] 
९ | शिपाई ३ 
go fa 717656 | g 
'एकूण श्डॅ 
एकुण २८९ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/१६६२/प्र.क्र.४५६/मोप्र-(२) 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१९/१६६२/प्र.क. ४५६/मोप्र-२, दि. ०९/१२/२०१९ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण १६ पदे (०१/१०/२०२० ते २९/०२/२०२०) 


विवरणपत्र २ 
अ.क्र. कार्यालयाचे नांव | पदनाम पद संख्या । पद धारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 

9 | निम्न वर्धा प्रकल्प | मुकादम (१ | श्री.यु.एन.सोनवणे ३१.०१.२०२१ 
विभाग, वर्धा चौकीदार (१ ____ श्री.व्ही.यु.वावरे ३१.०७.२०२० 
मजुर ६ श्री.बी.एस.खरे ३०.१०.२०२० 
श्री.आर.यु.डोंगरे ३१.०७.२०२२ 
श्री.जी.एम.मडवे ३०.०६.२०२१ 
श्री.पी.टी.निकाळजे ३१.०७.२०२३ 
श्री.व्ही.बी.आत्राम ३१.०७.२०२० 
श्री.बी.एन.घरड ३१.०७.२०२६ 
२ निम्न वर्धा कालवे | यांत्रिकी (१ | SHR Fea 39.92.2020 
विभाग, वर्धा चौकीदार (१  ____ श्री.प्र.नी.चौधरी ३०.११.२०१९ 
मुकादम (१ | श्री.गि.प.चरडे ३१.०७.२०२२ 
मजुर ५ श्री.भि.म.मेश्राम ३०.०५.२०२१ 
श्री.प्र.बा.डोंगरे ३०.०६.२०२३ 
श्री.वि.शा.तराळे ३०.०९.२०२३ 
श्री.ल.उ.नथिले ३०.०६.२०२३ 
श्री.दि.प.ढाले ३०.०६.२०२५ 

एकुण १६ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


